खाजगीकरणांतर्गत राबविण्यात आलेल्या 
प्रकल्पाबाबत उद्योजकाने केलेल्या आर्थिक 


दाव्यांबाबत परस्पर संमतीने तोडगा 
(Amicable — settlement) काढण्याकरिता 
समिती गठीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेश क्र.खाक्षेस २०१८/प्र.क्र.६६७/रस्ते ९ अ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : ९.२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील काही महत्वपूर्ण रस्त्यांचे कामकाज खाजगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा व 
हस्तांतरीत करा या तत्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेले आहेत. सदर 
प्रकल्पांमध्ये काही प्रसंगी उद्योजका समवेत वाद उद्भवतात. प्रकल्पाच्या कामात शासकीय 
प्रक्रियेमुळे विलंब झाल्यास (भूसंपादन, सेवावाहिन्या स्थलांतर ईत्यादी समस्या) उद्योजकाकडून 
लवादाकडे/न्यायालयामध्ये दावे दाखल करण्यात येतात. सदर दाव्यावरील सुनावणीसाठी 
बराच कालावधी लागतो. त्यामध्ये शासनाचे विरुध्द निकाल लागल्यास उद्योजकास त्यानी 
मागणी केळेली रक्‍कम व्याजासह अदा करावी लागते. तसेच उद्योजकाच्या मागणी बाबत सुरु 
असलेल्या लवाद/ न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये लवादकांचे शुल्क, विधी तज्ञ, वकील यांचे शुल्क 
हा खर्च देखील शासनास सोसावा लागतो. उद्योजकासमवेत सुरु असलेले वाद /उद्योजकाने 
केलेले आर्थिक स्वरुपातील दावे लवादा /न्यायाळलयाकडे न जाता सदर दाव्यांबाबत परस्पर 
संमतीने तोडगा काढल्यास शासनाचे संभाव्य आर्थिक नुकसान ( लवाद प्रक्रियेवरील खर्च, व्याज 
अदायगीचा खर्च ईत्यादी) टाळता येईल. अशा प्रकरणी पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या 
दृष्टीने प्रस्तावाची छाननी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
खालील आदेश देण्यात येत आहेत:- 
शासन Seat :- 

खाजगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावरील सा.बां.विभागामार्फत 
राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाकरिता उद्योजकाने आर्थिक दावे दाखल केल्यास सदर दाव्याची 
तपासणी करुन सदर दाव्यांबाबत परस्पर संमतीने तोडगा काढण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


सा.बां.प्रा. । अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य * सदस्य** | सदस्य 

क्र. | fa. सचिव 

q | मुंबई मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय तज्ञ अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ | सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. । सा.बां.प्रा.वि. सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | ळेखापाळ | (संबंधित 
औरंगाबाद मुंबई अमरावती सा.बां.मंडळ) 

२ | कोकण मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय | ast अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ । सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रावि ।सा.बां.प्रा.वि, सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | ळेखापाळ | (संबंधित 
नाशिक कोकण औरंगाबाद सा.बां.मंडळ) 


शासन आदेशा क्रमांकः खाक्षेस २०१८/प्र.क्र.६७/रस्ते९ अ 


३ «| पुणे मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय | ast अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ | सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रावि ।सा.बां.प्रा.वि. सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | ळलेखापा (संबंधित 
अमरावती पुणे नागपूर ल सा.बां.मंडळ) 

8  । नाशिक मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय ।तज्ञ अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ | सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. | सा.बां.प्रा.वि. सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | der (संबंधित 
नागपूर नाशिक मुंबई ल सा.बां.मंडळ) 

षु औरंगाबाद | मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय | ast अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ | सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. | सा.बां.प्रा.वि. सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | लेखापा (संबंधित 
कोकण औरंगाबाद नाशिक ल सा.बां.मंडळ) 

& अमरावती । मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय ।तज्ञ अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ | सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. । सा.बां.प्रा.वि. सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | लेखापा (संबंधित 
मुंबई अमरावती , पुणे ल सा.बां.मंडळ) 

७ । नागपूर मुख्य मुख्य मुख्य विभागीय ।तज्ञ अधीक्षक 
अभियंता, अभियंता, अभियंता, लेखापाळ | सनदी अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. | सा.बां.प्रा.वि. सा.बां.प्रा.वि. | (सा.बां.वि) | लेखापा (संबंधित 
पुणे नागपूर कोकण ल सा.बां.मंडळ) 


* संबंधित अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ यांना विभागीय लेखापाल यांचे नाव ठरविण्यास 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
** संबंधित अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ यांना तज्ञ सनदी लेखापाल यांची नियुक्‍ती करण्यास 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


समितीची कार्यकक्षा व कार्यपध्दत : 


उद्योजक परस्पर संमतीने तोडगा काढण्यास तयार असल्याचे पत्र शासनास सादर 


केल्यावर व शासनाने कळविल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सदर दाव्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक 
कागदपत्रे (करारनामा, प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, उद्योजकाची मागणी, पूरक दस्तावेज इत्यादी) 
संबंधित अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ यांनी सदर समिती समोर सादर करावी. 

2. उद्योजकाने केलेल्या दाव्यासंदर्भात उद्योजकासमवेत चर्चा करण्याकरिता संबंधीत 
उद्योजक किंवा उद्योजकाचे अधिकृत प्रतिनिधी यांना बोलवावे. 

३. उद्योजकाने केलेल्या दाव्यांशी साधर्म्य असलेल्या अन्य प्रकरणांमध्ये लवादाने /न्यायालयाने 
दिलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करुन शासनाची बाजू तांत्रिकदृष्टया तपासण्यात यावी. 

४. सदर दाव्याबाबत प्राथमिक स्वरुपात तोडगा (Primary Amicable Settlement) समितीने 
निश्चित करावा. 

५. समितीने निश्चित केलेल्या तोडग्याबाबत संबंधित उद्योजका समवेत /उद्योजकाचे अधिकृत 
प्रतिनिधी समवेत बैठक घेऊन सदर तोडग्याचा पर्याय उद्योजकास देण्यात यावा. सदर पर्याय 
उद्योजकास मान्य/अमान्य आहे त्याबाबत समितीने आपल्या अहवालात नमूद करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SRST क्रमांकः खाक्षेस २०१८/प्र.क्र.६७/रस्ते ९ अ 


६. समितीच्या सर्व बैठकींचे इतिवृत्त, समितीचा अहवाल व साक्षांकित प्राथमिक स्वरुपातील 
तोडगा यासह परिपूर्ण प्रस्ताव समिती अध्यक्ष यांनी शासनास सादर करावा. 

७. उद्योजकाचा परस्पर संमतीने तोडगा काढण्याचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून सर्वसाधारणत: २ 
महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०२०९१५०८२०९७१८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SACHIN MANIKRAO Brent os 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=643026ceca9d6dc21 fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9c 


CHIVATE oe eo 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
3) अप्पर मुख्य सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
४) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
) 
) 
) 


६) सचिव (बांधकामे),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 

७) मुख्य अभियंता व सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/ कोकण/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

९) आं.वि.स.तथा सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०) कार्यासन अधिकारी (रस्ते ९), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११) निवडनस्ती रस्ते ९ अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


